शालेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०२०-२१ 
सर्वसाधारण लेखाशिर्ष 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ मार्च, २०२१ 


वाचा:- 


१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 


२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. W.-H. 3-8/202o-Desk (MDM) दि.२३ UPI, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 


४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र. 3-8/2020-Desk (MDM) दि.०९जून, २०२० 


५) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.११ ऑगस्ट, २०२० 


६) शासन निर्णय क्रमांक: शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ दि.२० ऑक्टोबर, २०२० 


७ केंद्र शासनाचे SST क्र. प्र.क्र.३-४/२०२०-७७ (MDM) दि.२७ नोव्हेंबर,२०२० 


८) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. H.3-¥/220-Desk (MDM) दि.११ डिसेंबर, २०२० 


९) शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२०/ प्र. क्र.१००एसडी-३ दि.०८ जानेवारी, २०२१ 


१०) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. प्र. क्र.३-४/२०२०-[)७5< (MDM) दि.१५ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना :- 
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.१५ मार्च,२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये दुसऱ्या 


हप्त्याचा केंद्र हिस्स्याचा एकूण रु.५२११०.९६ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास वितरित केला आहे. सदर निधी 


सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व अनुसूचित जमाती उपयोजना या घटकांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेला 


आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात यापूर्वी केंद्र शासनाकडून योजनेंतर्गत सर्वसाधारण लेखाशीर्षातंर्गत प्राप्त 


निधी राज्य शासनाने वितरित केला आहे. 


सध्यस्थितीत केंद्र शासनाने दि.१५ मार्च, २०२१ च्या आदेशान्वये दुसऱ्या हप्त्यातील शालेय पोषण आहार 


योजनेच्या निधीपैकी सर्वसाधारण लेखाशिर्षांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा रु.३८८८५.२० लक्ष इतका निधी राज्य शासनास 


उपलब्ध करुन दिला आहे. प्रस्तुत केंद्र हिस्स्याचा रु.३८८८५.२० लक्ष निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्स्याचा 


रु.२५९२३.४६ लक्ष निधी असा एकूण रु.६४८०८.६६ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 


वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


वित्त विभागाने शासन निर्णय दि.०४ मे, २०२० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने सध्यस्थितीत सर्वसाधारण 
लेखाशिर्षातर्गत केंद्र हिस्स्यासाठी अर्थसंकल्पिय असलेल्या तरतूदीपैकी ९० टक्के निधी तसेच, राज्य हिस्सा 


लेखाशिर्षातर्गत सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या १०० टक्के निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. प्रस्तुत 


निधीमधून केंद्र शासनाने दि.१५ मार्च,२०२१ रोजीच्या आदेशाव्दारे सर्वसाधारण लेखाशिर्षांतर्गत वितरीत केलेला 


केंद्र हिस्स्याचा रु.३८८८५.२० लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.११०२१.४१ लक्ष असा एकूण रु.४९९०६.६१ लक्ष निधी 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी सर्वसाधारण लेखाशिरर्षांतर्गत केंद्र शासनाने केंद्र हिस्स्यासाठी वितरीत 


केलेले रु.३८८८५.२० लक्ष व राज्य हिस्स्यांतर्गत रु.११०२१.४१ लक्ष असा एकूण रु.४९९०६.६१ लक्ष इतका निधी 


खालील लेखाशिर्षामधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


गी सुधारित वितरीत करण्यास मान्यता 
क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित 
oud तरतूद | देण्यात येत असलेला निधी 
7 मागणी क्रमांक $-2,2202, सर्वसाधारण | रु. ११००००.०० लक्ष रु. ३८८८५.२० लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (केंद्र हिस्सा (२२०२ ३८०६), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
२. ।मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण | रु. ३५०००.०० लक्ष रु. ११०२१.४१ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शाळेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा) (२२०२ ३८१५), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
एकूण रु. १४५०००.०० लक्ष रु. ४९९०६.६१ लक्ष 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकास व दि.०४ मे, २०२० 


रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते १० 


मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. केंद्र 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


शासनाचा दि. १५ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशाचा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये प्रत्यक्षात जमा 


झाल्याबाबतचा ई-मेल वित्त विभागाकडून दि.१९ मार्च, २०२१ रोजी प्राप्त झाला आहे. प्रस्तुतप्रमाणे निधी 


वितरणास वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.3६७/२०२१/व्यय-५, दि.२६/०३/२०२१ अन्वये मान्यता 


दिली आहे. सदर निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकातील 


सूचनानुसार | करण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१९०६४९७९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD ABAJI 
PATIL : 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४)  सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६ weal. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) & आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
qo) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११ शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र £ , मुंबई/नागपूर 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
qu) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सवी 
१६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवडनस्ती- एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


